समुपदेशनाद्वारे बदली धोरणानुसार अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
“संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी,गट-ब 
(राजपत्रित)” dante अधिकार्‍यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या-२०२४ बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. बदली-१२२४ /प्र.क्र. ४३/का.१४२७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१६/०५/२०२४ 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१७/ 
प्र.क्र.४१५/ कार्यासन-१२, दि.०९/०४/२०१८. 


परिपत्रक :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये समुपदेशानाद्वारे बदलीबाबतचे धोरण 


निश्चित करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०९१२५१४८६५०७ असा आहे. 

२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, 
गट- ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२४ संदर्भात कार्यवाही करण्यात 
येणार आहे. त्याकरिता दिनांक १/०५/२०२४ रोजी रिक्‍त असलेल्या पदांची यादी आणि सर्वसाधारण 
बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या मुख्यालय व प्रादेशिक कार्यालये यांच्या 


सूचनाफळलकावर तसेच mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अर्थ व सांख्यिकी 


संचालनालयामार्फत तात्काळ प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


३. WAITER बदलीबाबतच्या धोरणानुसार, सर्वसाधारण बदल्या-२०२४ साठी पसंतीक्रम 
मागविण्यात येत असून, एकाच कार्यालयात दिनांक ३१/५/२०२४ रोजी ३ वर्षे सेवाकालावधी पूर्ण झालेल्या 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट- ब (राजपत्रित)” 
संवर्गातील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांनी त्यांची या परिपत्रकासोबतच्या विवरणपत्र-१ मधील माहिती “Sakal 
Marathi” या Font मध्ये भरून कक्ष अधिकारी (कार्यासन 9820), नियोजन विभाग यांना दिनांक 


३१/०५/२०२४ पर्यंत balaso.gaikwad@nic.in या ई-मेलवर सादर करावी आणि त्याची एक प्रत अर्थ व 


सांख्यिकी संचालनालयाच्या ddadm.des@hotmail.com आणि dydiradm.des@maharashtra.gov.in 


या ई-मेलवरही पाठवावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली- १२२४ /प्र.क्र. ४३/का. १४२७ 
8, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, 
गट- ब (राजपत्रित)” संवर्गातील बदलीपात्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडून विहित नमुन्यातील माहिती 


balaso.gaikwad@nic.in या ई-मेळ वर दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्राप्त न झाल्यास, संबंधित 


बदलीपात्र अधिकाऱ्यांना पसंतीक्रम द्यावयाचा नाही, असे गृहीत धरून बदली धोरणानुसार पुढील कार्यवाही 


करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


५; महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन परिपत्रक 


उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०५१६१५०८४१०९१६ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


आदेशानुसार, 
? RA KA S H Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
B A B A N R AO 2.5.4.20=2f90259e87b0960801edc01f522 1 4ff1 b58c7e3c653fb93b 
ef856f92941b9d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
INumber=77E1EBA3AEC9A067541 0DB6FA1A6453877671893 
22F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
G H A D G E Date: 2024.05.16 15:21:33 +05'30 
(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावे. 

२) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, | यांना विनंती करण्यात येते 
की, सदरहू परिपत्रक 
त्यांच्या अधिपत्याखालील 
३) उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय, संबधित संशोधन अधिकारी 
॥ / सांख्यिकी अधिकारी गट- 


ब (राजपत्रित) संवर्गातील 
४) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती कार्यालये (सवी. अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास 


कोकण /पुणे/नाशिक/छ. संभाजीनगर/ अमरावती / नागपूर. 


कोकण/पुणे/नाशिक/ छ. संभाजीनगर / अमरावती/नागपूर. 


५ उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये (सवी. आणावे. 


६ निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली-१२२४ /प्र.क्र. ४३/का.१४२७ 


०९/०४/२०१८ सोबतच्या परिशिष्ट-१ सोबतचे विवरणपत्र-१ 


सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, दिनांक 


बदली पात्र अधिकाऱ्यांनी बदली प्राधिकारी कार्यालयास सादर करावयाची माहिती 


अधिकाऱ्याचे नाव : 


पदनाम: 


सध्याचे कार्यरत असलेले 
कार्यालय व ठिकाण 


सध्याच्या कार्यरत असलेले 
कार्यालय व ठिकाण अवघड 
क्षेत्र की बिगर अवघड क्षेत्र : 


सध्याच्या पदावर रुजू 
झाल्याचा दिनांक : 


4 


अधिकाऱ्याचे वय : 


आतापर्यंतच्या सवेचा 
तपशिल : 


पदनाम 


शासकीय सेवेत कोणत्या ठिकाणी सेवा केली याबाबतचा तपशिल 


कार्यालयाचे नाव व 
ठिकाण 


कधीपासून 


कधीपर्यंत 


कालावधी वर्ष/ 
महिने 


अधिकारी बदली पासून सूट 
मिळवण्यास पात्र असल्यास 
त्याबाबतची कारणे : 


अधिकारी परिशिष्ट-१ 
सोबतच्या विवरणपत्र- २ 
मधील कोणत्या 
प्राधान्यक्रमांकात अंतर्भूत 
होतो याबाबतची माहिती : 


वरील रकान्यामधील 
प्राधान्यक्रमाचा तपरिल : 


संबंधित प्राधान्यक्रमांकात 
अंतभूर्त होत असल्याबाबतचे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली-१२२४ /प्र.क्र. ४३/का.१४२७ 


सक्षम प्राधिकार्‍यांने दिलेले 
प्रमाणपत्र / कागदपत्रांचे 
पुरावे : 


| do | o | सर्वसाधारण बदली कोणत्या ठिकाणी करावी याबाबतचे कमाल १० पसंतीक्रम 


(१० पसंतीक्रमापैकी किमान २ पसंतीक्रम अवघड क्षेत्रातील नमूद करण्यात यावेत) : 


अ.क्र पसंतीक्रमाचे ठिकाण 


oe ठ 


दिनांक :- नाव 


PRAKASH 
BABANRAO 
GHADGE 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2f90259e87b0960801edc01f52214ff1 b58c7e3c 
653fb93bef856fb92941b9d7, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

serialNumber=77E1EBA3AEC9A067541 0DB6FA1A64538 
7767 189322F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH 
BABANRAO GHADGE 

Date: 2024.05.16 15:21:54 +05'30° 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


